दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
अनुसार नियोजन विभाग (खुद्द) करीता 
तक्रार निवारण अधिकारी तसेच अपीलीय 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :निविआ-४०१९/प्र.क्र.६०९/का.१४२१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा : भारत सरकारच्या विधी व न्याय विभागाची दिनांक २८/१२/२०१६ ची अधिसूचना 


परिपत्रक 


उपरोक्त अधिसूचनेच्या अनुषंगाने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१९ च्या कलम २३ 
अनुसार नियोजन विभाग (खुद्द) करीता अवर सचिव (आस्थापना) यांना तक्रार निवारण अधिकारी घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच उप सचिव (आस्थापना) यांना अपीलीय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासन www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९११०५१६५६३९६७१६ असा आहे. सदर परिपत्रक 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT DATTA BHANGLE 
H E M A \ N T D A \ TT ] A KN: 2.5.4.20=31¢c357a98de35264e3f32a02a1 1a5f444ac03f702947b9db1 
018flec6 TTRALAYA, MUMBAI 
I 3e3482a3b78b132fd024af2073b3b3aa28fe67898c829b 


BHANGLE प ण mca क 
De 2019.11.05 17:00:02 +05'30' 
(हे.द.भांगले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. सर्व सहसचिव /उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, नियोजन, विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स. (नियोजन), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती (का.१४२१) 


